माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत 
प्रकाशित करण्यात येणारे "लोकराज्य" 
(मराठी) मासिक खाजगी मुद्रणालयाकडून 
छपाई करुन घेण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.८५/मावज-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १३ फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय क्रमांक: मावज-२०१९/प्र.क्र.६०/का.३४, दि.०४ जून, २०१९ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: मावज-२०२०/प्र.क्र.६७/२०२०/का.३४,दि.८ जुले, २०२२. 
३) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे पत्र क्र. प्रकाशने/२०२१-२२/का-३/१८९५, 
दि.१७ मार्च, २०२३. 


प्रस्तावना:- 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनाळलयामार्फत "लोकराज्य" (मराठी) हे मासिक दरमहा 
प्रकाशित करण्यात येते. सदर मासिक हे शासनाचे ध्येय, धोरण व योजना जनतेपर्यंत 
पोहचविण्याचे प्रभावी माध्यम आहे. शासकिय मुद्रणालयामध्ये अत्याधुनिक यंत्रसामग्री 
नसल्यामुळे चार रंगात नवीन आकर्षक स्वरुपात तसेच विहीत कालमर्यादेत मोठया प्रमाणात 
मासिकांची छपाई शासकीय मुद्रणालयात सद्य:स्थितीत होवू शकत नसल्यामुळे उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाच्या सहमतीने "लोकराज्य" (मराठी) हे मासिक माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत खाजगी मुद्रणाळयाकडून मुद्रीत करुन घेण्यात येतात. उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाने सदर प्रस्तावास यापूर्वी सहमती देताना शासकीय मुद्रणालयाचे 
आधुनिकीकरण होईपर्यंत ही कार्यपद्धती चाळू ठेवण्याबाबत अभिप्राय दिले होते. यास्तव हे 
मासिक माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयामार्फत खाजगी मुद्रणालयाकडून मुद्रीत करुन 
घेण्याच्या या कार्यपध्दतीस माहे जुले, २०२० ते मार्च, २०२२ पर्यंतच्या कालावधीस कार्योत्तर 
मान्यता तसेच व एप्रिल २०२२ ते मार्च, २०२३ या एक वर्षाच्या कालावधीकरीता मुदतवाढ वाचा 
येथील क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली होती. आता १ एप्रिल, २०२३ ते ३१ मार्च, 
२०२४ पर्यंतच्या कालावधीकरीता खाजगी मुद्रणालयामध्ये छपाई करण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 


शासकीय मुद्रणालयात चार रंगी छपाई यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने सदर यंत्रणा अद्ययावत 
होईपर्यंत माहे १ एप्रिल, २०२३ ते ३१,मार्च, २०२४ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी लोकराज्य 
(मराठी) या मासिकाची छपाई ई-निविदा मागवून व विहित शासन कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन 
खाजगी मुद्रणालयाकडून करुन घेण्यास शासनाची कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. लोकराज्य (मराठी) मासिक छपाईसाठी येणारा खर्च, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. ए-६- 
२२२० माहिती य प्रसिद्धी- ०१. चित्रपट ००१, संचालन व प्रशासन, (00) (09) प्रसिद्धी संचालक, 
१६ प्रकाशने संगणक संकेतांक (२२२०००४३) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ वर्षामध्ये मंजूर 
अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भागविण्यात 
यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.८५/मावज-१ 


प्रत, 


३. हा शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२७ 
(उद्योग-४ दिनांक 23 डिसेंबर, २०२३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१३१६१६१५७००७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VUAY MAROTRAO NANDEKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
V lJ AY M A ROT RAO ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1b335601da651693303a45db809973b127e2048acba7 
07f3af981bf5 15548266, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=62861E2C588076DA807403FE901 2F19FCC79CFD 
N A N D F KA R 621047A784178829F75A0C6F2, cn=VIJAY MAROTRAO 

NANDEKAR 

Date: 2024.02.13 16:29:55 +05'30" 


(वि. मा. नांदेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


७. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य. 
८. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
९. मा.उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


१०, 
११: 
१२. 
१२३. 
१४. 


१५ 


es 


१८ 


सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मुख्य सचिव यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्राळय, मुंबई- ४०० ०३२. 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


.संचालक, (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
46. 
१७. 


संचालक, (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
उपसंचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई 


. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 


१९. सर्व विभागीय उपसंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, कोकण, 


२०. 
रग; 


पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, अमरावती, नागपूर 

सर्व जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 

उपसंचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, अ-८ स्टेट एम्पोरियम इमारत, बाबा खडकसिंग 
मार्ग, नवी दिल्ली- ११०००१ 


२२. वरिष्ठ सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र परिचय केंद्र, श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य रोड, पणजी, गोवा. 
२३. निवडनस्ती(का.३४),सामान्य प्रशासन विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


